वाचा :- आरोग्य सेवा संचालनालय 


दि.२६.०५.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र शासन 


आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या 
अखत्यारितील कार्यालयीन वाहनांच्या 


दुरुस्तीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२२/ प्र.क्र.२००/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 


गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ४ जुलै, २०२२. 


, पुणे यांचे पत्र क्र. : संआसे-२/वा. दु.खर्च प्रशासकीय मंजूरी/८१६४/२०२२, 


आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या उपरोक्‍त दि.१८.११.२०२१ च्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले 


आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयीन वाहनाकरीता देयकांच्या दुरुस्तीच्या रकमेस 


प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपसंचाळक,आरोग्य सेवा,परिवहन पुणे यांचेकडून 


सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वाहनांची १२ देयके खर्च वाजवी प्रमाणपत्रासाठी कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी 


विभाग, विभाग क्रमांक २,पुणे यांनी प्रमाणित करुन दिली आहेत. सदर खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


उपसंचालक,आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे 


निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
अ.क्र. | वाहन क्रमांक देयक । देयक दिनांक | रक्कम रुपये दुरुस्तीचा तपशील 
क्रमांक 
१| एमएच 92 एएच | ३५६ २६-११-२०२१ | रु. ४०,३५३/- | इंजिन ऑईल बदली करणे,गिअर ऑईल बदली 
७०८९ करणे,क्लच ओव्हरॉल,व्हिल अलायमेंट आणि 
बॅलेंसिंग. 
२। एमएच १२ | ३६४ २९-११-२०२१ | रु.१५,४४९/- | HET ST असेंब्ली बसविणे, रुफ लॅम्प, सायरन 
आरअआर ०६०७ असेंब्ली,मागील सीट कव्हर. 
३। एमएच १२ Wea | ४२० २३-१२-२०२१ | रु.४४,७०५/- | इंजिन ऑईल बदली करणे,गिअर ऑईल बदली 
९९९६ करणे,क्लच ओव्हरॉल,व्हिल अलायमेंट आणि 
बॅलेंसिंग. 
४। एमएच १२ | TXZ29 | ०८-०१-२०२२ | रु.५९,८६०/- | इंजिन ऑईल बदली करणे,इव्हेपोरेटर 
आरआर ०६०७ |।- असेंब्ली,सायळेंसर कोटींग,रिअर stereos बिअरिंग 
१२६०० बदली करणे,डोअर ग्लास नविन बसविणे,डोअर 
मोटर असेंब्ली,एअर फिल्टर , व्हिल अलायमेंट 
आणि बॅलेसिंग. 
५। एमएच १२ एएच | ४६७ २०-०१-२०२२ | रु. ५,१४८/- | इंजिन ऑईल बदली करणे,चेबर बोल्ट बदली 


करणे 


७०८९ : 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२२/ प्र.क्र.२००/ आरोग्य-४ 


&| एमएच १२ Wa | ४७५ २४-०१-२०२२ | रु.१४,९८०/- । ब्रेक ओव्हरऑल करणे. 
९९९६ 
७। एमएच १२ Wa | १४७ ०९-०७-२०२२ | रु.१२,३९०/- । टोविंगचार्जस 
९९९६ 
८| एमएच १२ Wea | ५१८ १४-०२-२०२२ | रु.७,८४३/- Gea बुशिंग 
७०८९ 
8] एमएच १२ एएच | ५२२ १६-०२-२०२२ | रु.३०,८४२/- । हेड लाईट असेंब्ली, सीट Hersch सेट नवीन 
७७९९ बसविणे. 
go | एमएच 92 युसी | ५७० 99-03-2022 | रु.५९,६२६/- | सन कंट्रोल fheafte कव्हर,फ्लोअर 
2028 लॅमिनेशन,स्टिअरींग व्हील कव्हर, मॅटींग सेट 
नवीन बसविणे. 
११ | एमएच १२ युसी | ५७५ १५-०३-२०२२ | रु.५९,६३५/- | FHT रॉड असेब्ली,मागील सेफ्टी गार्ड,सायरन 
२०२४ असेंब्ली,सीट कव्हर,डोअर हॅन्डल क्रोम सेट, टेल 
लॅम्प बेझल असेंब्ली. 
१२ | एमएच ०१ | ५३४ ०४-०३-२०२२ । रु. २०,७३२/- । फ्लंग रॉड steht, सन कंट्रोल फिल्म, स्टिअरिंग 
डीएक्स ४८३१ व्हिल कव्हर,मोबाईल चार्जर. 
एकूण रुपये ३,७१,५६३/- 


उपरोक्त तक्‍्त्यामधील कार्यकारी अभियंता,यांत्रिकी भांडार विभाग, जलसंपदा विभाग,दापोडी,पुणे यांनी 


प्रमाणित करुन दिलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे वापरातील वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी रु.३,७१,५६३ /- 
(रुपये एकूण तीन लक्ष एकाहत्तर हजार Waal AMS फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास खालील अटी व शर्तीच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१ खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


2) जर वाहन शासकीय कार्यशाळेत दुरुस्त करण्यात येणार नसेल तर संबंधीत सक्षम प्राधिकारी यांनी (या 
विषयीचा) खर्च वाजवी असल्याबद्दल प्रमाणित केलेले असले पाहीजे. 

३) कार्यपध्दती विषयक नियमांचे आणि इतर सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात यावे. 

४) वाहनाच्या दुरुस्तीचा तपशील व त्यावर झालेल्या खर्चाची नोंद तसेच, वाहनास बसविलेले टायर, टयुब, बॅटरी 
इत्यादीचा तपशील वेळोवेळी वाहनाच्या हिस्ट्री पुस्तकात लिहिणे आवश्‍यक आहे. 

५) वरील सूचनांचे कोटेकोरपणे पालन सर्व संबंधितांनी करावे, अन्यथा संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करुन 
त्यांच्या विरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

६) याकरीता होणारा खर्च विहित पध्दतीने करण्यात यावा. 

2. सदरचा खर्च “मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी क्र.१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, of- 

सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन, ४००-इतर खर्च, ८००- इतर खर्च, (०१)(०१) राज्य आरोग्य परिवहन 

संघटनेची आस्थापना, २२१० १०५३” या लेखाशिर्षाखालील सन 202-23 या आर्थिक वर्षामध्ये ५१- मोटार वाहने 

या बाबीच्या उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात येईल. 

३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन -२०२२/ प्र.क्र.२००/ आरोग्य-४ 


भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, नुसार, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-दोन 
मधील अ.क्र.१९, नियम क्र. ६९ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


8. 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


Ns 


१०, 
११; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DEEPAK 


NIVARTTI 


KENDRE 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१५३१३०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI KENDRE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT O} 

MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
ostalCode=400032, 


ge 


2.5.4.20=40fdba39a26dd429dSbe80f9cd76998 
906ed5012a776fbe5072661d97c2c56 
pseudonym=BF4C0C742439A64408C0621CD1 
FF33CD1AD8C6B9, 

INumber=C35 1F74FB3439ACA71466FCFB 
B2509C3310AE753E395A89FFA7C6E3887B0A, 
ADF, cn=DEEPAK NIVARTTI KENDRE 
Date: 2022.07.04 15:41:42 +05'30 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा, पुणे. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
सहाय्यक संचालक (लेखा व HREM ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय,मुंबई. 


विभागीय कार्यशाळा, आरोग्य सेवा (परिवहन),पुणे. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( आरोग्य-४ ). 


